मुंबई महानगर प्रदेश& विकास प्राधिकरणास 
'अंमलबजावणी प्राधिकरण' नियुक्त करणे आणि 
त्याअंतर्गत प्रकल्प अंमलबजावणी युनिट स्थापन 
करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
नियोजन विभाग, 
शासन निर्णय क्रमांक: नीतिआ-२०२३/प्र.क्र.२६/का.१४१२ 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, मंत्रालय, मुंबई-४०००३२. 
दिनांक : १२ सप्टेंबर, २०२४. 


वाचा :- १. शासन निर्णय क्रमांक: नीतिआ-२०२३/ प्र.क्र.२६(१)/का.१४१२, दिनांक : १० सप्टेंबर, २०२४ 
२. शासन निर्णय क्रमांक: नीतिआ-२०२३/ प्र.क्र.२६(२/का.१४१२, दिनांक : १० सप्टेंबर, २०२४ 
प्रस्तावना:- 


नीति आयोगाने शहरसक्षेत्रांना ग्रोथ हब (G-HUB) म्हणून विकसित करण्यासाठी ही संकल्पना पुढें 
आणली आहे. G-HUB नावाच्या या संकल्पनेचे उद्दिष्ट देशभरातील नावाजल्या गेलेल्या शाहर क्षेत्रांसाठी 
आर्थिक वाढीचे धोरण तयार करणे आणि ते साध्य करण्यासाठी रोडमॅप तयार करणे आहे. सुरुवातीच्या 
टप्प्यात प्रायोगिक तत्त्वावर मुंबई महानगर प्रदेश क्षेत्र (महाराष्ट्र, सुरत (गुजरात), विशाखापट्टणम (आंत्र 
प्रदेश) आणि वाराणसी (उत्तर प्रदेश) या ४ Bet sara ही संकल्पना राबविण्याचे निश्चित केले आहे. यामध्ये 
मुंबई महानगर प्रदेश क्षेत्र (महाराष्ट्र) ची पायलट सिटी-रिजन म्हणून निवड करण्यात आली आहे. 

मुंबई महानगर प्रदेश आर्थिक बृहत्‌ आराखडयाच्या अंमलबजावणीसाठी राज्य शासन स्तरावर 
मा. मुख्यमंत्री यांच्या अध्यक्षतेखाली 'ग्रोथ हब नियामक मंडळ' व मुख्य सचिव यांच्या अध्यक्षतेखाली 'ग्रोथ हब 
समन्वय समिती' गठीत करण्यात आली आहे. सदर प्रकल्पाची अंमलबजावणी करण्याकरिता 'प्रकल्प 
अंमलबजावणी प्रधिकरण' स्थापन करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 
शासन निर्णय:- 

मुंबई महानगर प्रदेश आर्थिक बृहत्‌ आराखड्याच्या अंमलबजावणीसाठी गठीत करण्यात आलेल्या 
ग्रोथ हब नियामक मंडळ' व 'ग्रोथ हब समन्वय समिती' यांना सहाय्य करण्याकरिता मुंबई महानगर प्रदेश 
विकास प्राधिकरणाला (MMRDA) 'अंमलबजावणी प्राधिकरण' म्हणून नियुक्‍त करण्यात येत आहे. तसेच 
महानगर आयुक्त, मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्रधिकरण, मुंबई यांच्या अधिपत्याखाली दैनंदिन कामकाज 
हाताळण्यासाठी प्रकल्प अंमलबजावणी युनिट स्थापन करण्यास मान्यता देण्यात येत आहे. 
२. प्रकल्प अंमलबजावणी युनिटची (PIU) कार्यकक्षा - 


१. नीति आयोगाच्या शिफारशींची अंमलबजावणी करणे. 

२. 'ग्रोथ हब नियामक मंडळ' व 'ग्रोथ हब समन्वय समिती' यांना सहाय्य करणे. 

३. एमएमआरमध्ये थेट परकीय गुंतवणुकीला आकर्षित करण्यासाठी, तज्ञ आणि सर्वोत्तम पध्दती 
आणण्यासाठी आणि त्याची अंमलबजावणी करण्यासाठी आंतरराष्ट्रीय दौरे आणि स्थळांच्या 
भेटी तसेच सामंजस्य करार करणे. 


शासन निर्णय क्रमांकः नीतिआ-२०२३/प्र.क्र.२६/का.१४१२ 


४. प्रकल्प अंमलबजावणी युनिटची व्याप्ती वाढवण्याचा आणि आवश्‍यक सल्लागार नियुक्‍त 
करण्याचा अधिकार महानगर आयुक्त, मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण यांना 
असेल. तसेच त्यांना आवश्‍यकतेनुसार TAA GH करुन घेता येईल. 

3. प्रस्तुत शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संगणक संकेतांक २०२४०९१२११०९५२३६१६ असा आहे. हा 
शासन निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांचे आदेशानुसार व नांवाने, 


Digitally signed by CHARUSHILA DEVENDRA CHAUDHARI 

Cc HA R U S H | LA DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=PLANNING DEPARTMENT, 
2,5.4.20=b99d7dca0e6 3be 1 bd 1b7158b9523537dcc1d46bc807768647a9ed4ff38 
16ecf3, postalCode=400032, st=Maharashtra, 


serialNumber=A75E4CF904B78F2AE05 1843EA 1BA6106A393C2BOCF60FE03C94 
5913B2BAE935F, cn=CHARUSHILA DEVENDRA CHAUDHARI 
Dai 


ste: 2024.09.12 11:53:05 +05'30" 


(चारुशीला चौधरी) 
सह सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 
१. मा. राज्यपाल, महाराष्ट्र राज्य यांचे प्रधान सचिव, राजभवन, मुंबई, 
२. मा. सभापती, महाराष्ट्र विधानपरिषद, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई, 
३. मा. अध्यक्ष, महाराष्ट्र विधानसभा, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई, 
४. मा. विरोधी पक्षनेता, विधानपरिषद / विधानसभा, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई, 
५. मा. उप सभापती, महाराष्ट्र विधानपरिषद, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई, 
६. मा. उपाध्यक्ष, महाराष्ट्र विधानसभा, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई, 
७. सर्व सन्माननीय सदस्य, विधानपरिषद / विधानसभा, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई, 
८. मुख्य सचिव, महाराष्ट्र शासन, मंत्रालय, मुंबई, 
९. मा. मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव/ प्रधान सचिव/ सचिव, मंत्रालय, मुंबई, 
१०. मा. उप मुख्यमंत्री (वित्त व नियोजन) विभाग यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई, 
११. मा. उप मुख्यमंत्री (गृह) विभाग यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई, 
१२. सर्व मा. मंत्री महोदय यांचे खाजगी सचिव, 
१३. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, नीति आयोग, भारत सरकार, नवी दिल्ली. 
१४. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, महाराष्ट्र इन्स्टिट्यूशन फॉर ट्रान्सफॉर्मेशन (मित्र), मुंबई, 
१५. अपर मुख्य सचिव / प्रधान सचिव / सचिव, सर्व मंत्रालयीन प्रशासकीय विभाग, 
१६. प्रधान सचिव, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय (विधानपरिषद), विधानभवन, मुंबई, 
१७. प्रधान सचिव, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय (विधानसभा), विधानभवन, मुंबई, 
१८. 'प्रबंधक, उच्च न्यायालय (मूळ न्याय शाखा), मुंबई / औरंगाबाद / नागपूर, 
१९. प्रबंधक, उच्च न्यायालय (अपिल शाखा), मुंबई / औरंगाबाद / नागपूर, 
२०. प्रबंधक, महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरण, मुंबई / औरंगाबाद / नागपूर, 
२१. प्रबंधक, लोक आयुक्‍त व उप लोक आयुक्त, मुंबई, 
२२. महासंचालक, माहिती व जनसंपर्क संचालनालय, मंत्रालय, मुंबई, 
२३. सर्व विभागीय आयुक्‍्त/ सर्व जिल्हाधिकारी, 
२४. सर्व महानगरपालिकांचे आयुक्त, 
२५. आयुक्त, मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण, मुंबई, 
२६. उपाध्यक्ष तथा व्यवस्थापकीय संचालक, शहर आणि औद्योगिक विकास महामंडळ, नवी मुंबई, 
२७. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळ, मुंबई, 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः नीतिआ-२०२३/प्र.क्र.२६/का.१४१२ 


२८. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, मुंबई गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास मंडळ, मुंबई, 
२९. अध्यक्ष, मुंबई पोर्ट अथॉरिटी, मुंबई/ जवाहरलाल नेहरु पोर्ट अँथॉरिटी, मुंबई, 
३०. संचालक, आय. आय. टी. , मुंबई, 

३१.महाव्यवस्थापक, मध्य रेल्वे, मुंबई विभाग, मुंबई, 

३२.महाव्यवस्थापक, पश्चिम रेल्वे, मुंबई विभाग, मुंबई, 

३३.विभागीय रेल्वे व्यवस्थापक, समन्वय, भारतीय रेल्वे, मुंबई, 

३४.निवडनस्ती, कार्यासन-१४१२, नियोजन विभाग. 


(पत्राने) 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


